भिवंडी कल्याण शिळफाटा wea 
सहापदरी रुंदीकरण करणे या प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२३१/रस्ते-८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्रमांक -खाक्षेस-२००४/प्र.क्र. ३२५/रस्ते-८, दिनांक २४.०७.२००६. 
२) शासन निर्णय क्रमांक -खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.४६७/रस्ते-८, दिनांक १९.०८.२०१६. 

) शासन निर्णय क्रमांक -खाक्षेस-२०१७/प्र.क्र.८६/रस्ते-८, दिनांक २४.११.२०१७. 
४) मुख्य अभियंता, म.रा.र.वि. महामंडळ, मुंबई यांचे दिनांक ०५.०४.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


शिळफाटा ते भिवंडी जंक्ठान या 29.030 कि.मी. लांबीमध्ये चारपदरी रस्त्याचे सहापदरीकरण, 
सल्लागाराने तयार केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार उड्डाणपुल, रेल्वेवरील Yo, पुलाचे पोचमार्ग, wear 
सुधारणा, सूचना फलके व तत्सम अनुषंगिक कामांसह प्रकल्प किंमत रु. ३८९.६३ कोटीस उपरोक्त संदर्भ 
क्र.३ च्या शासन निर्णयानुसार खाजगीकरणांतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


तथापी, सदर प्रकल्पांतर्गत येत असलेल्या कल्याण शहरातील रेल्वे पत्री रेल्वे उड्डाणपुलाच्या 
कामात झालेली वाढ तसेच रस्त्याचे डांबरीकरणा ऐवजी क्राॉक्रीटीकरणने सहापदरीकरण करणे तसेच 
नवीन पत्रीपुल रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम करणे ही नवीन कामे हाती घेतल्याने तसेच इतर अनुषांगिक 
बाबींमुळे बांधकामाच्या खर्चात वाढ होत असल्याने उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ यांनी सदर प्रकल्प अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून हाती घेणेसाठीच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीस मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


तसेच सदर प्रकल्प हा बीओटी तत्वावर सुसाध्य होत नसल्याने सदर प्रकल्प शासनाच्या ठेव 
अंशदान तत्वावर राबवून सदर प्रकल्पाच्या बांधकाम खर्चासाठी आवश्‍यक असणारा रु.५६१.८५ कोटीचा 
निधी व त्यापैकी आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास या प्रकल्पासाठी शासनाकडून 
देण्यात आळेला रु.१०५.०० कोटीचा निधी वगळून उर्वरीत निधी राज्य शासनाच्या निधीतुन 
म.रा.र.वि.महामंडळास हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. 


त्याअनुषंगाने भिवंडी कल्याण शिळफाटा रस्त्याचे सहापदरी रुंदीकरण करणे या प्रकल्पाच्या 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच सदर प्रकल्प शासनाच्या ठेव अंशदान तत्वावर 
राबवून सदर प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणारा निधी राज्य शासनाच्या निधीतुन महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळास हस्तांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२३१/रस्ते-८, 


शासन निर्णय :- 

भिवंडी कल्याण शिळफाटा रस्त्याचे सहापदरी रुंदीकरण प्रकल्प कार्यान्वीत करण्यासाठी व सदर 
प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असणारा निधी राज्य शासनाच्या निधीतून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास 
हस्तांतरीत करण्याच्या अनुषंगाने दिनांक ०३.०८.२०२२ रोजी मंत्रीमंडळाने सदर प्रस्तावास मंजुरी प्रदान 
केली असून, त्यानुसार भिवंडी कल्याण शिळफाटा या प्रकल्पाच्या कामाच्या वावामध्ये (डांबरीकरणा ऐवजी 
क्रॉक्रीटीकरण इ.) बदल झाल्यामुळे सदर प्रकल्पाच्या सुधारीत बांधकाम किंमत रु.५६१.८५ कोटीस (सोबत 
परिशिष्ट-अ) शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तसेच शासनाच्या निधीतून सदर प्रकल्प ठेव 
अंशदान तत्वावर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे राबविण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच सदर प्रकल्पासाठी आव्यक असणारा रु.५६१.८५ कोटीचा निधी व त्यापैकी आतापर्यंत 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास शासनाकडून देण्यात आलेला रु.१०५.०० कोटीचा निधी वगळून 
उर्वरीत (रु.५६१.८५ कोटी - रु.१०५ कोटी =) रु.४५६.८५ कोटी इतका निधी राज्य शासनाच्या निधीतुन 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास हस्तांतरीत करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२९१६५८१७९७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


अ 
सोबत - परिशिष्ट - a Digitally signed by PRASHANT DATTATRAYA NAOGHARE 
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=2651, 
P RA S H A NT DATTATRAYA pseudonym=f5844207168a5fb67d073b74427b1ca6, 
2.5.4.20=55 16948DC0257AD8288D73B46DESCOAC33B6DCSEF4E61293 
4BEEDB4FFB3C8634, postalCode=440015, st=MAHARASHTRA, 
N AOG H A R E serialNumber=c1053939b952ab2ea32a2965 5bf0c5 192a35fe6b 1a80f0c 


9229a6df80ecdce19, cn=PRASHANT DATTATRAYA NAOGHARE 


Date: 2022.08.29 17:05:10 +05'30" 


(प्रशांत द. नवघरे) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), मंत्रालय, मुंबई 
७. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 
१०.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
११.अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
१२.अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२३१/रस्ते-८, 


१३.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), मंत्रालय, मुंबई 

१४.प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१५.प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१६.प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१७.सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
२०.सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२१.निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२३१/रस्ते-८, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२३१/रस्ते-८, 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट - अ 
व शासनाने यापूर्वी मंजुर सुधारीत किंमत 
, निरा केलेली रक्‍कम 
विवरण तपशिल wiattereor) रु. कोटीत शेरा 
क्र. (डांबरीकरणाने) as Cae 
रु. कोटीत 
१. | सहापदरीकरण करणे ०/०० ते १६/८०० व | १९.०३२ ७७.७२ ११७.३९ 
१६/८०० ते २१/०३४ कि.मी 
२. | देसाई खाडीवरील दोन पुलाचं बांधकाम | १०६.४० मी ६.३७ ६.३७ 
(अस्तित्वातील पुलाचा दोन्ही बाजुला दुपदरी 
पुल बांधणे) 
3. | चार लहान पुल (सा.क्र. ५/४३१, १९/९८०, | नवीन ४ ३.२७ ४.७६ डांबरी पृष्ठभागाऐवजी 
२०/०६५, २०/१६०) पुल क्रॉक्रीटीकरण असा 
झालेला बदल. 
४. | लोढा eat येथे दोन्ही बाजूस दोन पदरी | ९९७मी ३४.३२ ३४.३२ 
उड्डाणपुल (दोन नवीन पुल) 
५. | रेल्वे उड्डाणपुलाची बांधकामे 
१. कटाई रेल्वे उड्डाणपुल ९.०९ ३०.५१ 
२. पत्रीपुल रेल्वे उड्डाणपुल ४.६५ ३२.१६ 
३. पोचमार्ग/ रिटेनिंग वॉल १०.२२ ८.९६ 
मोऱ्या १.५४ ३५.८० 
GEERT सुधारणा ९.८४ ७.४६ 
मोठे जंक्ठान १४ 
लहान VR ६३ 
८. | सेवारस्ते ३.०४ पथकर स्थानक बंद 
केल्यामुळे कामाची 
आव्यकता नाही. 
९. | पथकर स्थानकाची सुधारणा २५.६६ २१.७५ पथकर स्थानकावरील 
इमारतीचे बांधकाम 
वगळल्यामुळे. 
qo. | बस ]शोल्टर ३१ ०.७८ ०.६४ 
११. | इतर संकिर्ण (ट्राफिक सिग्नल, हाय मास्ट ९.६५ ९.३६ 
लाइटिंग, दुभागकामध्ये झाडे लावणे इ.) 
१२. | सेवा वाहिन्या हलविणे ६५.०० 
१३. | अतिरिक्‍त खर्च 
१. रेल्वे विभागास रेल्वे उड्डाणपुलाच्या ९८.३४ 
देखभाल दुरुस्तीसाठी द्यावयाचा खर्च 
२. जुन्या कटाई रेल्वे उड्डाणपुलाची देखभाल 
दुरुस्ती खर्च 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१/प्र.क्र.२३१/रस्ते-८, 


हि शासनाने यापूर्वी मंजुर सुधारीत किंमत 
: Hol रक्‍कम 
विवरण तपशिल दावर करणा रु. कोटीत शेरा 
क्र (डांबरीकरणाने) ina aco 
रु. कोटीत 
३. सन २०१९-२० च्या पावसाळयात देखभाल 
दुरुस्ती खर्च 

१४. | 3 नवीन रेल्वे उड्डाणपुलाचा खर्च ४२.८३ 

अकसमीक खर्च ५.८८ 

एजन्सी चार्जेस १५.७१ 

जी.एस.टी १२% ३०.४९ 

Yo बांधकाम खर्च (Total Construction Cost) 202.03 ५६१.८५ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


